श्री गजानन महाराज समाधी शताब्दी 
महोत्सव शेगाव तीर्थक्षेत्रासाठी मुलभूत 
सुविधा निर्माण करण्याचा विकास 
आराखडा”: - 
निधी वितरीत करणेबाबत...... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४६/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ४ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- 
१. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२००९/प्र.क्र.८०/का.१४४४, दि. ८ मार्च, २०१० 
२. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२००९/प्र.क्र.८०/का.१४४४, दि. ५ मे, २०११ 
३.नियोजन विभाग,झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.२४/का.१४४४,दि.१८जानेवारी, २०१६ 
४.नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.२४/का.१४४४, दि. २० जुले, २०१७ 
५.नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.४६/का.१४४४, दि. ०६ एप्रिल, २०२१ 
६.नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.४६/का.१४४४, दि. ४ मे, २०२१ 
७. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.४६/का.१४४४, दि. ३ जून, २०२१ 
८.नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.४६/का.१४४४, दि. १३ जुले, २०२१ 
९.नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.४६/का.१४४४, दि. ४ ऑगस्ट, २०२१ 
१०.नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.४६/का.१४४४,दि.३ सप्टेंबर, २०२१ 
११. वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 
१२.नियोजन विभाग,शासन निर्णय क्रमांकःतीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.४६/का.१४४४,दि.२९सप्टेंबर, २०२१ 
१३. वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१. 
१४.नियोजन विभाग,झासन निर्णय क्रमांकःतीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.४६/का.१४४४,दि.१ नोव्हेंबर, २०२१ 
१५.नियोजन विभाग,झासन निर्णय क्रमांकःतीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.४६/का.१४४४,दि.१३जानेवारी, 2022 
प्रस्तावना :- 


“श्री गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सव शोगाव तीर्थक्षेत्रासाठी मुलभूत सुविधा 
निर्माण करण्याचा विकास आराखडा” साठी उक्त () शासन निर्णय दिनांक ८ मार्च, २०१० 
(ii) शासन निर्णय दिनांक ५ मे, २०११ (ii) शासन निर्णय दिनांक १८ जानेवारी, २०१६ व (iv) शासन 
निर्णय दिनांक २० जुले, २०१७ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून या आराखड्यामध्ये 
रु.४२९.५५७८ कोटी इतका शासन सहभाग आहे. या आराखड्यासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात “०१-वेतन” या उद्दिष्टाकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी “विभागीय आयुक्त, 
अमरावती विभाग, अमरावती” यांना उपरोक्त संदर्भांकित क्र.५ ते १०,१२,१४,१५ येथील शासन 
निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४६/का.१४४४ 


रु.लाखात 
अ.क्र. शासन निर्णयाचा दिनांक वितरीत करण्यात आलेला निधी 
१ | ६.४.२०२१ ३.०० 
२ ४.०५.२०२१ १.५० 
3 3.0G.2024 3.00 
943.019.2024 १.५० 
च्‌. ४.०८.२०२१ २.१० 
द 3३.०९.२०२१ ३.९० 
७ २९.०९.२०२१ ३.७७५ 
८ १.११.२०२१ ४.५० 
९ १३.०१.२०२२ ४१२.६२ 
एकुण ४३५.८९५ 


आता “०१-वेतन”या उदिष्ट्टाखाली उर्वरित निधी वितरीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 


शासन निर्णय:- 


“श्री गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सव शोगाव तीर्थक्षेत्रासाठी मुलभूत सुविधा 


निर्माण करण्याचा विकास आराखडा” साठी “विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती” 
यांना सन २०२१-२२ मध्ये रू. ६,००,०००/- (रुपये रु. सहा लाख फक्त) निधी खालील प्रमाणे 


वितरीत करण्यात येत आहे. 
मुख्य लेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित निधी | सन २०२१-२२या | वितरित करावयाचा 
आर्थिकवर्षातया निधी 
पूर्वी वितरित केलेला 
निधी 
३४५२२७३१ “०१-वेतन” रू.३०,००,०००/- रू. २२,५०,०००/- | रू.६,००,०००/- 


२. सदरहू खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनसाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (00) (03) श्री गजानन महाराज शोगांव, तीर्थक्षेत्र विकास 


विशेष कृती कार्यक्रम (3842 २७३१) योजनातंर्गत (दत्तमत)” खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४६/का.१४४४ 


३. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र 


शासनास तात्काळ सादर करावे. 


४. वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९/२०२२/व्यय-८,दि. २८.०१.२०२२ अन्वये हा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०४१६५७४९६३१६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: ¥ Digitally signed by Manjusha Amit Karande 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
Maniusha Amit 0५000५५ 
2.5.4.20=4b1¢1c68b2fb7d60932c7a539658f299af288eb5fbe81 ceb2178 


bSdeea6f7a28, 


(मंजुषा कारंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
आव्यक कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 
प्रत, 


१. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 
२ प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
३ जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 
४ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रशासकीय इमारत वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 
५ वित्त विभाग (व्यय-८)/ (अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई, 
६ नियोजन विभाग, का-१४२४, मंत्रालय, मुंबई 
७ निवड नस्ती, का-१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


